वाचा : 


an 
na 


S 


महाराष्ट्र विकास सेवा मधील सहायक गट 
विकास अधिकारी, गट-ब या Wate 
संख्याबळ (Cadre Strength) निश्चित 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.०४/आस्था-३ अ 
३ रा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: २६ फेब्रुवारी, २०२४ 


शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मविसे-१०२१/प्र.क्र.६६/२०२१/आस्था-३ अ 
दिनांक १० ऑगस्ट, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः जिग्राप्र-११२१/प्र.क्र.४३/योजना-५, दिनांक ०१ 
एप्रिळ, २०२२. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः प्रआयो-२०१७/प्र.क्र.५९/योजना-१०, दिनांक 
२७ जून, २०१७. 

शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग क्रमांकः 
कृव्यप्र-५४१९/प्र.क्र.१२९/८ अ, दिनांक ११ नोव्हेंबर, २०२१. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.१३७/कार्यासन- 
१२, दिनांक १७ डिसेंबर, २०१६. 

शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१८. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मविसे-१०२३/प्र.क्र.१७०/२०२३/आस्था-३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२३. 


प्रस्तावना : 


ग्राम विकास विभागाच्या उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १० 


ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधानुसार, महाराष्ट्र विकास 


सेवा मधील सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब या संवर्गामध्ये एकुण ४४३ पदे मंजूर असून 


सरळसेवा व पदोन्नती या मार्गाने ५० : ५० या प्रमाणात सदर पदे भरण्यात येतात. तसेच ग्राम विकास 
विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक ७ येथील दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासन 


निर्णयान्वये, सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब या संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरण्यात येणारे १ 


पद विचारात घेऊन, महाराष्ट्र विकास सेवा मधील सहायक गट विकास अधिकारी, गट-ब या 


संवर्गाचे एकुण संख्याबळ ४४४ इतके निश्चित करण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.०४/आस्था-३ अ 


०२. ग्राम विकास विभाग व कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय 
विभागांतर्गत विविध योजनांकरिता महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातील अधिकारी यांची 
संबंधित विभागाच्या आकृतीबंधाच्या आदेशात/सेवा प्रवेश नियम/शासन निर्णयाद्वारे प्रतिनियुक्तीने 
नियुक्‍ती करणेबाबतची तरतूद करण्यात आलेली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा 
मधील अनुक्रमांक ६ येथील दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक ५ (अ) ६ मध्ये, विशिष्ट संवर्गातील अधिकारी यांच्या सेवा प्रतिनियुक्‍तीनेच घेणे आवश्‍यक 
असल्यास, जर अशी पदे अन्य प्रशासकीय विभागाच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेली असतील (ज्या 
पदाचे वेतन राज्य शासनाच्या एकत्रित निधितून दिळे जात असेल अशा प्रकरणी) किंवा अशी पदे 
राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील मंडळे, महामंडळे, कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम तसेच स्वायत्त 
संस्था यांच्या आस्थापनेवर निर्माण केलेले असतील (ज्या पदांचे वेतन राज्य शासनाच्या एकत्रित 
निधितून दिळे जात नाही) तर sean पदांना प्रतिनियुक्ती धोरण लागू होणार नाही व बदली 
अधिनियमातील तरतुदीनुसार अज्ञा पदांवर नियुक्‍ती देण्याची कार्यवाही संबंधित संवर्ग नियंत्रण 
विभागामार्फत करण्यात यावी, अशी सुधारित तरतुद करण्यात आलेली आहे. 


०३. सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त धोरणानुसार, ज्या शासकीय कार्यालयातील 
पदे केवळ महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांमधून प्रतिनियुक्ती भरली जातात, 
अशी पदे महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गामध्ये एकत्रित दर्डाविणे आवश्‍यक आहे. ज्या TAHA 
कार्यालयातील पदे केवळ महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातून प्रतिनियुक्तीने भरली जातात, 
अशी प्रतिनियुक्‍तीवरील पदे मिळून एकूण महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गाचे संख्याबळ (Cadre 
Strength) निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


प्रस्तावनेत नमुद बाबी विचारात घेता, महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गाचे एकुण 


संख्याबळ (Cadre Strength) खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


a.) पदनाम | वेतन मेंट्रीक्स  आकृतीबंधानुसार | शासन निर्णय प्रतिनियुक्तीने । एकुण संवर्ग | 
क्र मधील वेतन मंजुर पदे दि.२१.०८.२०२३ नियुक्‍ती केल्या | संख्याबळ 
स्तर अन्वये निश्चित केलेले | जाणाऱ्या पदांची 
संख्याबळ संख्या 
a ? Z ह ५ रद ७ 
१ | सहायक गट | एस-१५  : ४४३ ४४४ १८ ४६५ 
विकास ४१८००- ०३ 
अधिकारी, १३२३०० 
गट-ब 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.०४/आस्था-३ अ 


०२. उपरोक्त तक्त्यात नमुद केलेले महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गाचे एकूण 
संख्याबळ खालील प्रयोजनांसाठी विचारात घेण्यात येईल. 


अ) संबंधित संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमात नमुद केलेले नियुक्तीचे प्रमाण हे एकूण संवर्ग 
संख्याबळास लावण्यात येईल व त्याप्रमाणे सरळसेवा व पदोन्नतीची कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

आ) उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ६ मधील प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर नियुक्‍ती ही बदली 
अधिनियमानुसार बदलीने करण्यात येईल. 


इ) उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ७ मधील संख्याबळाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन स्तंभ 
क्रमांक ४, ५ व ६ मधील पदसंख्येमध्ये जसे जसे बदल होतील, त्याप्रमाणे त्याबाबतचे 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. 


०३. महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातीलच अधिकारी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍त होत 
असणाऱ्या पदांचा तपशील "परिशिष्ट-अ" मध्ये दिला आहे. 


०४. प्रस्तुत शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्रमांक १९/का.१२ 
(सेवा-२)/२०२४, दिनांक १५ जानेवारी, २०२४ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२२६१४१३२११९२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DR.URMILA VAIBHAV JOSHI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
© MAHARASHTRA, ou=RURAL DEVELOPMENT 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0a6ce46aedb9acea34c72711d852d8e 
2e71e76603f9082ea9709649c6f45dc30, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


JOSHI oe 
(डॉ. उर्मिला जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (ग्रा.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 


Cc “७ AD -5 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.०४/आस्था-३ अ 


७. सचिव (सा.वि.स.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, सर्व विभाग. 

९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

१०.उप सचिव (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.अवर सचिव (आस्था-२), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.निवड नस्ती (कार्यासन आस्था-३ आ), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मविसे-११२४/प्र.क्र.०४/आस्था-३ अ 


शासन निर्णय क्र.मविसे-११२४/प्र.क्र.०४/आस्था-३ अ, दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे सहपत्र 


परिशिष्ट- अ 
महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब संवर्गातीलच अधिकारी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍त होत असणाऱ्या पदांचा 
तपशील 
अ. | ग्राम विकास विभागातील । प्रतिनियुक्ती यंत्रणा प्रतिनियुक्ती पदनाम पदसंख्या 
क्र. संवर्ग 
१ ? 3 8 i 
| सहायक गट विकास जिल्हा ग्रामीण विकास । सहायक प्रकल्प संचालक १८ 
अधिकारी, गट-ब यंत्रणा-प्रशासन * (महाराष्ट्र विकास सेवा, वर्ग-२) 
एस-१५ : ४१८००- प्रकल्प अंमलबजावणी । राज्य अभियान व्यवस्थापक, ब्रीज 7 
932300 कक्ष, महाराष्ट्र राज्य । cfs सपोर्ट (संवर्ग पद 


ग्रामीण जीवनोन्नती महाराष्ट्र ग्रामीण विकास सेवा, 
अभियान (राज्य स्तर) । गट-ब/सहायक गट विकास 
अधिकारी 


अभियान व्यवस्थापक 7 
(पीपी/एमएपी/कृषिमूल्य साखळी) 
(संवर्ग पद महाराष्ट्र ग्रामीण 
विकास सेवा, गट-ब/सहायक गट 
विकास अधिकारी 


राज्य अभियान व्यवस्थापक, 7 
(बीडीएस व सीएमए) (संवर्ग पद 
महाराष्ट्र ग्रामीण विकास सेवा, 
गट-ब/सहायक गट विकास 
अधिकारी 


एकुण २१ 


* ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक १० ऑगस्ट, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या 
आकृतीबंधात महाराष्ट्र विकास सेवा, गट-ब मधील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील सहायक प्रकल्प 
अधिकारी (संनियंत्रण) ची १६ पदे समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. उर्वरित १८ जिल्ह्यांमधील (कोकण 
विभाग- रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग, पुणे विभाग- पुणे, सातारा व सोलापूर, नाशिक विभाग- जळगाव, 
छत्रपती संभाजीनगर विभाग- छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड व लातूर, अमरावती 
विभाग- अकोला व वाशिम, नागपूर विभाग- नागपूर, वर्धा, भंडारा व चंद्रपूर सहायक प्रकल्प अधिकारी 
(संनियंत्रण) ची पदे प्रतिनियुक्तीने शासन मान्यतेने भरावयाची आहेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


